महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२३/प्र.क्र.११५/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २६ ऑगस्ट, २०२४. 


संदर्भ : १. शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. प्रतिनि - १०२३/प्र.क्र.११५/का.१४, 
दि.११.०९.२०२३. 


आदेशा 
श्री.धनंजय सुकदेव निकम, अपर जिल्हाधिकारी यांची संदर्भाधीन आदेशान्वये, महसूल व 


वन विभागातील उप सचिव संवर्गातील रिक्‍त पदावर प्रथमत: १ वर्षाच्या कालावधीकरिता 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. या प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी दि.१२.०९.२०२४ 
रोजी संपुष्टात येत आहे. 

२. आता या आदेशान्वये, श्री. धनंजय सुकदेव निकम, अपर जिल्हाधिकारी यांच्या महसूल व वन 
विभागातील उप सचिव पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.१३.०९.२०२४ पासून पुढे २ वर्षासाठी म्हणजेच 
दि.३०.०९.२०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०८२६१०५७५३२४०७ हा आहे. सदर 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO 
PARAB 
Date: 2024.08.26 11:13:13 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.'मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


५. सह सचिव /उप सचिव (आस्थापना), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्री.धनंजय सु. निकम, अपर जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(विभागामार्फत). 

७. निवडनस्ती प्रशञा-१ (का.१४). 


